Reg. No . NPCITY/ 236/2015- 17 
Published on 14th January 2016 . 


HER 


ANSXEH 


KHERI 


in 


130 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक २] 


गुरूवार ते बुधवार , जानेवारी ७- १३ , २०१६ / पौष १७- २३ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ३० . ०० 


__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक -नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


नाही . 


नता, 


१- २ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार 
ब व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार -ब या मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१- ६ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६ . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कार्या- २- अका- दंडा- सं . क्र . २५- कावि - १४८४- २०१५. 


ज्याअर्थी, दिनांक २४ - १२ - २०१५ रोजी जिल्ह्यात मुस्लिम बांधव ईद- ए-मिलाद सण साजरा करणार आहे व दिनांक २५ - १२- २०१५ रोजी खिश्चन 
बांधव नाताळ सण करणार आहे . तसेच दिनांक २३-१२-२०१५ पर्यंत नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरु असल्यामुळे जिल्ह्यात विविध राजकीय 
पक्षातर्फे धरणे , मोर्चे, आंदोलने , उपोषणे करण्यात येत असल्याने सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टिने विवक्षित कृतींना 
मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी, मी , जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे . 


१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक २३- १२- २०१५ चे ०० .०१ ते दिनांक ०६- ०१- २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही . 
ना - एक - १ ( १७४७) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७-२३ , शके १९३७ 


( अ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदूका , सुरे, काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर 

कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवाफेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार 

करणे. 
( ड) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचेप्रदर्शन करणे . 
( ई ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून 

टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे , फलक 

किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
२. उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधित पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्व परवानगीशिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक 
२३ - १२- २०१५ चे ००.०१ ते दिनांक ०६-०१- २०१६ चे २४ .०० वाजेपावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही . 
उपरोक्त आदेश दिनांक २३- १२- २०१५ चे ०० .०१ ते दिनांक ०६ -०१ - २०१६ चे २४ .०० वाजेपावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरिता 
लागू राहतील . 
३ . ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली/ चामोर्शी/ देसाईगंज/ कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी 

( सर्व), संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर 

लावून प्रसिध्द करावे. 
( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 
( क ) सदर आदेशास मुनादीद्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 
( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 
( इ) सदर आदेशाची कलम-२ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न कार्याकरिता लागू होणार नाही. 
आज दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आले, सदर आदेशाची प्रसिद्धी मराठी मधून करण्यात यावी . 


गडचिरोली : 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 


रणजित कुमार , 
जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
क्रमांक ०३- बी - २ - १- २००२ . 

श्री . सु. ना . राजुरकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा ह्यांचा दिनांक ३१-१२- २०१५ ते २-१- २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
ही रजेच्या पुढे दिनांक ३ -१- २०१६ या सुट्टीच्या दिवसाला जोडून दिनांक ४-१-२०१६ चे का . वे. पुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्री . ध . य . काळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी,वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळन दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९- ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . सु . ना . राजुरकर , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


वर्धा : 
दिनांक १ जानेवारी २०१६ . 


संध्या व्दा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३, २०१६/ पौष १७ -२३, शके १९३७ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


शनिवार , डिसेंबर १९ , २०१५ / अग्रहायण २८, शके १९३७. 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ८९ 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग , क्रमांक टी.एल. सी .- १०७६-६३९२३-म-६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महा. अधि . ४१ ) याचे कलम ४, पोट-कलम (१ ) चे खंड (५ ) आणि ( ६ ) या खालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करुन मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी, भंडारा- जी अधिसूचना काढण्याचे योजीले आहे , 
त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट -कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे , आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा दिनांक २० जानेवारी , २०१६ नंतर विचारात 
घेतला जाईल . 


___ उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात 
घेतल्या जातील. 

अधिसूचनेचा मसूदा 


क्रमांक -कार्या- ३ - सअभूअ- कावि - १९२५ - २०१५. 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६ - ६३९२३ - म- ६, दिनांक १ जुलै , १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा. अधि. ४१ ) याचे कलम ४ , पोट- कलम ( १) चे खंड (५ ) आणि ( ६) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करुन मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी, भंडारा याद्वारे १ फेब्रुवारी, २०१६ पासून : 

( अ ) भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील बोरगाव ( खुर्द) व उसरीपार या गावांची दोन गावामध्ये विभागणी करुन त्याच्या सिमांमध्ये बदल करीत 
आहे ; आणि 


( ब ) असे निर्देश देत आहे की , 


( १) यापुर्वी बोरगाव ( खुर्द) गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्र . १ ते ५४ , ५६ ते ६० , ६३ ते ७७, ७९/ २, ८६ ते ८७, ९३/ १, ९४ / १, १०६ ते 
४०७ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील बोरगाव ( खुर्द ) नावाने 
ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल . तसेच , 


___ ( २) यापुर्वी उसरीपार गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्र . १ ते १८५ , १८६/ १, १९५/ १/ १, १९५/ २/ १, १९६ ते ३१८ आणि या व्यतिरिक्त 
रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील उसरीपार नावाने ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल . 


( ३) आणि जामगाव या पुनर्वसित गावाकरीता बोरगाव ( खुर्द) येथील उरलेले भूमापन क्रमांक ५५, ६१/ १ ते ६१/३ , ६२/१ ते ६२/ ३, ७८ , ७९ / 
१ , ८० ते ८५, ८८ , ८९, ९०/१, ९०/ २, ९१ / १, ९१/२, ९२/१ ते ९२/ ३ आणि या संबंधीत येणारे रस्ते व नाले यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक 
क्षेत्र तसेच वडद या पुनर्वसित गावाकरीता बोरगाव ( खुर्द) येथील उरलेले भूमापन क्रमांक ९३/ २, ९३/ ३, ९४/ २, ९५ ते १०५ आणि या संबंधीत येणारे 
रस्ते व नाले यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र आणि उसरीपार येथील उरलेले भूमापन क्रमांक १८६/२ ते १९४, १९५/१/ २, १९५/२/ २ आणि 
संबंधीत येणारे रस्ते व नाले यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील जामगाव -वडद ( पुनर्वसन) या नावाने 
ओळखण्यात येईल . 
ना - एक - २ ( १७४७ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७- १३ , २०१६ / पौष १७-२३ , शके १९३७ 


भाग १ ( असा .) ( ना .वि .पु .). म. शा . रा ., अ. क्र . ९० 

शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६ - ६३९२३ -म-६,दिनांक १ जुलै , १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा. अधि . ४१ ) याचे कलम ४, पोट - कलम ( १ ) चे खंड ( ५ ) आणि ( ६ ) या खालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी, भंडारा - जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे , 
त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट- कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे , आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा दिनांक २० जानेवारी , २०१६ नंतर विचारात 
घेतला जाईल . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात 
घेतल्या जातील . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक - कार्या-३- सअभूअ - कावि - १९२६ - २०१५. 

शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६- ६३९२३- म - ६, दिनांक १ जुलै , १९७६ अन्वये , महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . अधि . ४१ ) याचे कलम ४, पोट - कलम ( १ ) चे खंड ( ५ ) आणि ( ६ ) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी, भंडारा याद्वारे १ फेब्रुवारी , २०१६ पासून : 

( अ) भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील महालगाव या प्रकल्पग्रस्त गावातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी 
तालुक्यातील आमगाव ( आदर्श) या महसुली गावाच्या सिमेतील संपादित करण्यात आलेले भूमापन क्र . १२५ / २, १२७, १३८ , १४० , १४१/ १ आणि या 
संबंधीत येणारे रस्ते व नाले यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ ( १ ) ( ६) अन्वये आमगाव 
( आदर्श) या महसूली गावाचे गावठाण म्हणून घोषित करीत आहे ; आणि 

( ब) असे निर्देश देत आहे की . 
( १) महालगाव या पुनर्वसित गावास भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील आमगाव ( आदर्श) या नावाने ओळखण्यात येईल . 

( २ ) तसेच यापुर्वी आमगाव ( आदर्श) गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्र . १ ते १२५ /१ , १२६, १२८ ते १३७, १३९ , १४१/ २ ते १४१/ ४ , १४२ 
ते ३२५ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील आमगाव ( आदर्श) या महसूली 
गावाच्या हद्दीत पुर्वीप्रमाणे समाविष्ट राहील . 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि .पु.). म. शा . रा., अ. क्र . ९१ 

__ शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग , क्रमांक टी .एल . सी .- १०७६- ६३९२३ -म -६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . अधि . ४१ ) याचेकलम ४, पोट - कलम ( १ ) चे खंड ( ५ ) आणि ( ६ ) या खालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करुन मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी, भंडारा - जी अधिसूचना काढण्याचे योजीले आहे , 
त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४ , पोट- कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणेतिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा दिनांक २० जानेवारी, २०१६ नंतर विचारात 
घेतला जाईल . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात 
घेतल्या जातील . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक -कार्या-३- सअभूअ- कावि - १९२७-२०१५ . 

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६- ६३९२३-म -६ , दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . अधि . ४१) याचे कलम ४, पोट -कलम ( १ ) चे खंड ( ५ ) आणि ( ६ ) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करुन मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे १ फेब्रुवारी, २०१६ पासून : 

( अ) भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील पेंढरी या प्रकल्पग्रस्त गावातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील 
सोनेगाव या महसुली गावाच्या सिमेतील संपादित करण्यात आलेले भूमापन क्र . ५०/ १ ,, ५१ / १ , ५२ , ५३ , ५४/ २ , ११६ आणि या संबंधीत येणारे रस्ते 
व नाले यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र महाराष्ट्र महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ ( १ ) ( ६ ) अन्वये सोनेगाव या महसूली गावाचे गावठाण 
म्हणून घोषित करीत आहे ; आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७-१३ , २०१६ / पौष १७- २३ , शके १९३७ 


( ब ) असे निर्देश देत आहे की . 


( १) पेंढरी या पुनर्वसित गावास भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील सोनेगाव या नावाने ओळखण्यात येईल . 

( २) तसेच यापुर्वी सोनेगाव गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्र . १ ते ४९, ५०/२, ५१/२, ५४/१, ५५ ते ११५, ११७ ते ४४३ आणि या व्यतिरिक्त 
रस्ते, नाले यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील सोनेगाव या महसूली गावाच्या हद्दीत पुर्वीप्रमाणे समाविष्ट राहील . 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . ९२ 


शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६-६३९२३-म -६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . अधि. ४१) याचे कलम ४, पोट- कलम (१) चे खंड (५) आणि (६) या खालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी, भंडारा - जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे , 
त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट -कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे , आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा दिनांक २० जानेवारी , २०१६ नंतर विचारात 
घेतला जाईल . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात 
घेतल्या जातील. 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक - कार्या- ३- सअभूअ- कावि - १९२८ - २०१५. 


शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६ -६३९२३-म-६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये , महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . अधि. ४१ ) याचे कलम ४ , पोट- कलम ( १) चे खंड (५ ) आणि ( ६) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी, भंडारा याद्वारे १ फेब्रुवारी, २०१६ पासून : 

( अ) भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील परसोडी या प्रकल्पग्रस्त गावातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील 
कोटलपार या महसुली गावाच्या सिमेतील संपादित करण्यात आलेले भूमापन क्र . ७३, ७४ , ७८ ते ८७, ९२ , ९३/२, ९४/ २ आणि या संबंधीत येणारे 
रस्ते व नाले यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ ( १ ) (६ ) अन्वये कोटलपार या महसूली 
गावाचे गावठाण म्हणून घोषित करीत आहे ; आणि 

( ब) असे निर्देश देत आहे की . 
(१ ) परसोडी या पुनर्वसित गावास भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील कोटलपार या नावाने ओळखण्यात येईल . 

( २) तसेच यापुर्वी कोटलपार गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्र . १ ते ७२, ७५ ते ७७, ८८ ते ९१, ९३/ १ , ९४/ १ , ९५ ते ११५ आणि या 
व्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील कोटलपार या महसूली गावाच्या हद्दीत 
पुर्वीप्रमाणे समाविष्ट राहील . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ९३ 


__ शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६-६३९२३-म -६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा. अधि . ४१ ) याचे कलम ४, पोट - कलम ( १ ) चे खंड ( ५ ) आणि ( ६ ) या खालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी , भंडारा - जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे , 
त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४ , पोट - कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे , आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा दिनांक २० जानेवारी , २०१६ नंतर विचारात 
घेतला जाईल . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात 
घेतल्या जातील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७-२३ , शके १९३७ 


अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक -कार्या- ३- सअभूअ- कावि - १९२९- २०१५. 

शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६ - ६३९२३- म - ६, दिनांक १ जुलै , १९७६ अन्वये , महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . अधि . ४१ ) याचे कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) चे खंड ( ५ ) आणि ( ६ ) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत . त्याचा वापर करून मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी, भंडारा याद्वारे १ फेब्रुवारी , २०१६ पासून : 

( अ ) भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील सितेकसा या प्रकल्पग्रस्त गावातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील 
खापा खुर्द या महसुली गावाच्या सिमेतील संपादित करण्यात आलेले भूमापन क्र . ७९ आणि या संबंधीत येणारे रस्ते व नाले यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक 
क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ ( १ ) ( ६) अन्वये खापा खुर्द या महसूली गावाचे गावठाण म्हणून घोषित करीत आहे ; आणि 

( ब) असे निर्देश देत आहे की . 
( १) सितेकसा या पुनर्वसित गावास भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील खापा खुर्द या नावाने ओळखण्यात येईल . 

(२ ) तसेच यापुर्वी खापा खुर्द गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्र . १ ते ७८ , ८० ते ११४ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी यासह 
समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील खापा खुर्द या महसूली गावाच्या हद्दीत पुर्वीप्रमाणे समाविष्ट राहील . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ९४ 

शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६- ६३९२३- म -६ , दिनांक १ जुलै , १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . अधि . ४१ ) याचे कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) चे खंड ( ५ ) आणि ( ६ ) या खालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत . त्याचा वापर करून मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी , भंडारा - जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले 
आहे . त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट - कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व 
व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे , आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा दिनांक २० जानेवारी, २०१६ नंतर 
विचारात घेतला जाईल . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात 
घेतल्या जातील . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक - कार्या- ३- सअभूअ - कावि- १९३०- २०१५. 

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६- ६३९२३- म - ६ , दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये , महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . अधि . ४१ ) याचे कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) चे खंड ( ५ ) आणि ( ६ ) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी, भंडारा याद्वारे १ फेब्रुवारी , २०१६ पासून : 

( अ ) भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील कमकासुर या प्रकल्पग्रस्त गावातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर 
तालुक्यातील रामपूर हमेशा या महसुली गावाच्या सिमेतील संपादित करण्यात आलेले भूमापन क्र . ११७ व ११८ आणि या संबंधीत येणारे रस्ते व नाले 
यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ ( १ ) ( ६ ) अन्वये रामपूर हमेशा या महसूली गावाचे 
गावठाण म्हणून घोषित करीत आहे ; आणि 

( ब ) असे निर्देश देत आहे की . 
( १) कमकासूर या पुनर्वसित गावास भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील रामपूर हमेशा या नावाने ओळखण्यात येईल . 
(२) तसेच यापुर्वी रामपूर हमेशा गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्र . १ ते ११६ , ११९ ते ३२१ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते, नाले व नदी यांसह 

समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील रामपूर हमेशा या महसूली गावाच्या हद्दीत पुर्वीप्रमाणे समाविष्ट राहील . 


भंडारा : 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ . 


धीरजकुमार , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


